शासकीय महिला राज्यगृह, जालना या संस्थेसाठी इमारत 
भाडे अदा करण्यास मंजुरी देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२२/ प्र.क्र. ३१/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : 4 मे, २०२२ . 
वाचा :- १. महिळा व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक २०१६/प्रक्र.१४३/का-२, 
दिनांक ७ जुले,२०१६. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१. 
४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांचे पत्र क्रमांक मबाविआ/मवि/ 
शाशांमवि /इमारत भाडे प्रस्ताव/का-६/२०२१-२२/१३, दिनांक ०३.०१.२०२२. 
५.महिळा व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/ प्र.क्र. ३१/का-२, 
दि.२.३.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२२/ प्र.क्र. ३१/का-२, दि.२.३.२०२२ च्या 
परिच्छेद २ मधील “शासकीय महिला राज्यगृह, जालना या संस्थेच्या जागेकरीता इमारत मालकासोबत 
दि.०१.१०.२०२० ते दि.३०.०९.२०२३ या कालावधीकरिता दरमहा रु. ६८,७२५/- इतके भाडे आकारणीचा करार 
करण्यात आला आहे. या सुधारित घरभाडे प्रस्तावास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.” या ऐवजी“ शासकीय 
महिला राज्यगृह, जालना या संस्थेच्या जागेकरीता इमारत मालकासोबत दि.०१.१०.२०२० ते दि.३०.०९.२०२३ 
या कालावधीकरिता दरमहा रु. ९७,६६५/- इतके भाडे आकारणीचा करार करण्यात आला आहे. या सुधारित 
घरभाडे प्रस्तावास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०५०५१२४८५१०४३० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.05.05 12:49:26 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (विधानसभा),विधानमंडळ, मुंबई. 
३. मा. सभापती / उपसभापती (विधानपरिषद),विधानमंडळ, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/ प्र.क्र. ३१/का-२ 


४. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. आयुक्त, महिला व बाळ विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. उप आयुक्त, (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता ) /(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

८. विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास (सर्वी 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखापिरक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२. जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी,रायगड. 

१३. अधिक्षक, शासकीय महिला राज्यगृह, जालना. 

१४. सह सचिव /उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. कक्ष अधिकारी(का-४) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६. निवड नस्ती (का-२), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


